RNI No.MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २८ ] 


गुरुवार , डिसेंबर ३० , २०२१ / पौष ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये १०.०० 


१ 


असाधारण क्रमांक ५४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा 

अधिनियमांन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र -१ / अनर्हता / राजपत्र / २०२१. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील 
कलम ४४ ( १ ) ( ई ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चिपळूण नगरपरिषदेच्या खालील सदस्याला उक्त 
अधिनियमाच्या कलमानुसार चिपळूण नगरपरिषदेचे सदस्यपद धारण करण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत असून उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ ( १ ) ( ई ) 
तरतुदींच्या अधीन पालिका सदस्य म्हणून चालू रहाण्यास निःसमर्थ ठरविण्यात येत आहे आणि त्यांचे पालिका सदस्य पद दिनांक २७ डिसेंबर 
२०२१ पासून रिकामे झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


१ 


चिपळूण , नगरपरिषद 


श्री . उमेश धोंडीराम सकपाळ . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) .– ५४-१ 


( १ ) 


- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


